sister एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या मुख्य 
योजनेतंर्गत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम/ योजना 
यांच्या सुधारित दराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.३४८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ मे , २०१९ 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय :- एबावि-२०१७/प्र.क्र.३४८/का.६,दि. ३० जून २०१८ 
2) केंद्र शासन महिला व बाळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र .९०.१४-४/२०१८-७॥०)-॥- 
(8-६६७१०), दिनांक २५/३/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेची सुरुवात सन १९७५ पासून 
महाराष्ट्र राज्यात झाली आहे. क्रमाक्रमाने योजनेच्या प्रकल्प संख्येत वाढ होऊन राज्यातील विविध नागरी, ग्रामीण व 
आदिवासी क्षेत्रात प्रकल्प कार्यन्वीत करण्यात आलेले आहेत. या योजनेअंतर्गत अंगणवाडीच्या माध्यमातून बालके, 
गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना ६ महत्त्वाच्या सेवा उदा. लसीकरण, पूर्व प्राथमिक शिक्षण, पुरक पोषण आहार, संदर्भ 
सेवा, आरोग्य तपासणी, १५ ते ४५ वयोगटातील स्त्रियांना आरोग्य व पोषण विषयक शिक्षण, इत्यादीचा सेवा पुरविण्यात 
येतात. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने प्रत्येक प्रकल्पस्तरावर बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी व इतर आवर्यक यंत्रणाही कार्यरत आहेत. 
२. अंगणवाडी सेवांमधील विविध बाबींच्या दरांमध्ये व मापदंडामध्ये दिनांक ३० जून २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारणा करण्यात आलेली होती. सदर सुधारित दर दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३०/११/२०१७ व दिनांक 
१/१२/२०१७ ते ३०/११/२०१८ या कालावधीसाठी सुधारित तरतूदी, पोषण आहाराबाबतचे सुधारित दर लागू केलेले 
होते. केंद्र शासनाने दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये सुधारीत दर दिनांक ३० मार्च २०१९ पर्यंत लागु केलेले 
असल्याचे व आता सदर सुधारीत दर दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत लागु रहातील असे दिनांक २५ मार्च २०१९ च्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. 
३. Sao एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या मुख्य योजनेतंर्गत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम /योजना 
यांचे सुधारीत दर दिनांक ३० जून २०१८ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या बाबींना 
दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत लागु करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. केंद्र शासनाने अंगणवाडी सेविका/मिनी अंगणवाडी 
सेविका/मदतनीस यांच्या मानधनात केलेल्या वाढीबाबत स्वतंत्र आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५०६१३०६३९४१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 
Lalsing Ramchandra 


Gujar 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.३४८/का.६ 


३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन),नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
१६. आयुक्त, कुटुंब कल्याण सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पुणे 

१७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१८.सर्व जिल्हाधिकारी 

१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

20, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, महानगरपालिका 

२१. उपआयुक्त (अंगणवाडी), एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
२२. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

२३. ud महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२४. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 

२५. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 

२६. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
२२. महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण fa, मुंबई 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२७. महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

२८. निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


